कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांना उप अभियंता 
(विद्युत (पदविकाधारक) पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना... 
श्री. दिनेश मने 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-२०२३/प्र.क्र.१०८/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ३१/०७/२०२३ 


शासन आदेशा 


सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 
यांना, उप अभियंता (विद्युत) (पदविकाधारक) पदावर या आदेशान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. पदोन्नतीनंतर संबंधितांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ. | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांचे वाटप केलेला पदस्थापना 

क्र. नांव, जात प्रवर्ग महसुली विभाग 

ba . | श्री. दिनेश भोजीराम मने, नागपूर उप अभियंता (वि.), वैद्यकीय महाविद्यालय 
इ.मा.व. विद्युत उप विभाग, नागपूर 


२. उपरोक्त कनिष्ठ अभियंता (विद्युत यांना पुढील अटींच्या अधिन राहून उप अभियंता (विद्युत) 
(पदविकाधारक) या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


(१ सदर पदोन्नती आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५/०५/२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७/०५/२०२१ 
च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार करण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ०७/०५/२०२१ च्या शासन 
निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून सदर पदोन्नती करण्यात येत आहे. 


(२) सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय दि.१२/०९/२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


३. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ व 
qo खाली विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित/ न्यायालयीन प्रकरण/-॥9 दाखल नसल्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, उक्त अभियंत्यांच्या विरूध्द या आदेशाच्या 
दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण/॥5 दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेश आपोआप रद्द 
होतील. 

४. मुख्य अभियंता (विद्युत),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे 
नियुक्‍त असलेल्या संबंधित कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांना सदर पदोन्नतीच्या आदेशानुसार तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता रुजू होण्याचे आदेश 
द्यावेत. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२३/प्र.क्र. १०८/सेवा-२ दि. ३१/०७/२०२३ 


ष्‌. उपरोक्त नमूद कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर या आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रूजू व्हावे, अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.१४.७.२०२१ नुसार 
संबंधित कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, 
त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील 
तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

६. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्‍त पदोन्नत 
अभियंते हे १ महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास परि. ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही 
करण्यासाठी शासनास कळवावे. 

७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७३११५३८२६५२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINOD RAGHUNATH WASE 


DN IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, =PUBLIC 
V | N (0 D WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=df6bef8bd26937bd5d30452a246c0db15ca02b16535092 
52०15, 00९6835, post Codi 2, st=Maharashti 
RAG H U N AT H WA 5 E serialN ber=20D82D9C22981C16BCE59BF72691 BBCO88846FF 
91F3043C99EBEF452E9401817, cn=VINOD RAGHUNATH WASE 
Date: 2023.07.31 15:41:52 +05'30' 
(वि. र. वसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने 

२. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर 

३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

४. मुख्य अभियंता ( विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

६. श्री. दिनेश मने, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांना मुख्य अभियंता ( विद्युत), सा.बां.विभाग, मुंबई यांचे मार्फत. 

७. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन सेवा-३, आस्थापना-१/३,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१२. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


